शासन शुध्दीपत्रक- 
सन २०२१-२२ निधी वितरण 
३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतन 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- निविप्र - २०१९/प्र.क्र.४९/एसडी-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ३० नोव्हेंबर, २०२१ 
संदर्भ :- 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. निविप्र-२०१९/प्र.क्र.४९/एसडी-५, दि. २८ ऑक्टोबर,२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक 


उपरोक्त संदर्भांकित शासन निर्णयातील शिर्षकामधील तसेच परिच्छेद क्रमांक १ येथील “व ५०- इतर खर्चे” 
ही बाब वगळण्यात येत आहे. संदर्भकित शासन निर्णयातील पहिल्या परिच्छेदातील रू. ३,३१,८७,५००/- (रूपये तीन 
कोटी एकतीस लक्ष सत्त्याऐंशी हजार Gras) या ऐवजी रू. ३,२८,७५,०००/- (रूपये तीन कोटी अठ्ठावीस लक्ष 
पंच्याहत्तर हजार) असे वाचावे. तसेच संदर्भाकित शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ येथील तक्ता पुढील प्रमाणे 
वाचावा. 


अर्थसंकल्पित 


अ.क्र. 


लेखाशीर्षक 


योजनेचे नाव 


अर्थसंकल्पित 
रक्कमेच्या २५ 
टक्के वितरीत 
केलेली रक्‍कम 


रक्कमेच्या २५ 
टक्के वितरीत 
करावयाची रक्‍कम 
(एकूण ५०%) 


२२०२ 
2423 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
८०, सर्वसाधारण ८००, इतर 
खर्चे (02) संकिर्ण (०२) (१७) 
इयत्ता बारावी पर्यंत मुलींना 
मोफत शिक्षण 


२०००० 


५००० 


१५००० 


५००० 


२२०२ 
१४७४ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
८०, सर्वसाधारण ८००, इतर 
खर्च (02) संकिर्ण (०२) (११) 
किंवा ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक 
उत्पन्न रूपये १५,००० पेक्षा 
अधिक नाही अशा इयत्ता दहावी 
पर्यंत शिक्षण घेणा-या 
विद्यार्थ्यांना ( मुलांना फी माफी) 
(अर्थोपाय अग्निमाशी 
समायोजन) 


५००० 


१२५० 


३७५० 


१२५० 


२२०२ 
११९८ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
८०, सर्वसाधारण, १०७, 
शिष्यवृत्त्या (00)(00)(04) 
सैनिकी झाळा व महाविद्यालये 
(२२०२११९८) 


२०० 


६०० 


२०० 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः निविप्र - २०१९/प्र.क्र.४९/एसडी-५ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ 
माध्यमिक शिक्षण-१०७, 
शिष्यवृत्त्या (०१) माध्यमिक 
४ | २२०२०३४२ | शाळांमधील शिष्यवृत्त्या (०१) १००० २५० ७५० २५० 
(०१) ग्रामिण भागातील प्रज्ञावंत 
विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती 
(२२०२०३४२) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ 
माध्यमिक शिक्षण, १०७, 
nee शिष्यवृत्त्या (०१) माध्यमिक 
षु sag शाळांमधील शिष्यवृत्त्या (०१) | १०००० २५०० ७५०० २५०० 

(०२) खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती 
(पूवी माध्यमिक शाळा) 
(२२०२०३५१) 


सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ 
माध्यमिक शिक्षण, १०७, 
२२०२ शिष्यवृत्त्या ieee 
a ae TU (03) त्त १५०० ३७५ ११२५ ३७५ 
(०३) (०२) प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांना 
सहाय्य (२२०२०३८९) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
०२, माध्यमिक शिक्षण, १०७, 
शिष्यवृत्त्या (०२) महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१ 
यांच्या कळम १८२ अन्वये 
os जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन 
७ अनुदाने (०२) (09) महाराष्ट्र | ७५००० १८७५० ५६२५० १८७५० 
२२३१८ q पंचायत 

जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१ 
यांच्या कळम १८२ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन 
अनुदाने (उच्च माध्यमिक शाळा 
) कार्यक्रम (२२०२२३१८) 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०२ 
माध्यमिक शिक्षण, १०७, 
२२०२ शिष्यवृत्त्या ३, Bree 
८ त्त्या ०३, TAT (०३) ४००० १००० ३००० १००० 
०३७१ ee 
(09) कनिष्ठ महाविद्यालयातील 
शिष्यवृत्त्या (२२०२०३७१) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः निविप्र - २०१९/प्र.क्र.४९/एसडी-५ 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
२२०२ ८०, सर्वसाधारण, १०७, 
१२०४ | शिष्यवृत्त्या (00) (००) (02) इतर 
विशेष शाळा (२२०२१२०४) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
८०, सर्वसाधारण १०७, 
तत ee ee 
qo ani न मागासलेल्या २५०० ६२५ १८७५ ६२५ 
विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता शिष्यवृत्ती 
(२२०२१२५१) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण ८० 
सर्वसाधारण शिक्षण ८००, इतर 
२२०२ | खर्चे  (०२(०६ प्राथमिक 
१४२९ | शिक्षकांच्या मुलांना मोफत 
शिक्षण (अर्थोपाय अग्निमाशी 
समायोजन) (२२०२१४२९) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ८० 
सर्वसाधारण, Coo, इतर खर्चे 
२२०२ | (०२) संकिर्ण (०२) ( १५) माजी 
१५०९ | सैनिकांच्या मुलांना शैक्षणिक 
सवलत अअर्थोंपाय अग्निमाशी 
समायोजन ) ( 22024408) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
८०, सर्वसाधारण, (०४) 
आवर्षणग्रस्त भागातील 
२२०२ । विद्यार्थ्यांना परिक्षा फी माफी 
२५८८  । (०४ (०१  आवर्षणग्रस्त 
खेड्यातील विद्यार्थ्यांना परिक्षा 
फी माफी/फी ची प्रतिपुर्ती 
(२२०२२५८८) 
२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, 
०५, भाषा विकास, १०३ संस्कृत 
२२०२ | शिक्षण ९०० (०० (०१) 
१०६२ | माध्यमिक झाळांमध्ये भारत 
सरकारची शिष्यवृत्ती 
(२२०२१०६२) 


५००९ १२५ ३७५ १२५ 


११ ५००० १२५० 3040 १२५० 


१२ ५०० १२५ ३७५ १२५ 


१३ ५५०० १३७५ ४१२५ १३७५ 


१४ २०० 4o १५० Yo 


एकूण रक्‍कम एकूण हजारात १३१५०० ३२८७५ ९८६२५ ३२८७५ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः निविप्र - २०१९/प्र.क्र.४९/एसडी-५ 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१११३०१६५२१३५०२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJENDRA is 
SHANKARRAO PAWAR © 
(राजेंद्र पवार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (हाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक 
२. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद) 
३. अप्पर मुख्य सचिव, (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
४. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
५. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. सहाय्यक संचालक (लेखा), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक,शिक्षण संचालनालय, पुणे 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १व २ मुंबई व नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १व २ मुंबई व नागपूर 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे. 
१०. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 
११. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
१२. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
१४. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


